सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून 
तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेतेचे आधुनिकीकरण 
करणेकरीता सुरक्षा उपकरणे खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०८१६/प्र.क्र. २२८/तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १४ सप्टेंबर, २०१६. 


वाचा 
१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे जा. क्र. मेंन्टेनंन्स/सुरक्षा उपकरणे/२०१६-१७/७८९६/क-६पुणे-१ 
दिनांक ५/०८/२०१६ 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ 
3) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दिनांक २०.०४.२०१६. 


प्रस्तावना :- 

तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेतेचे आधुनिकीकरण करणेकरीता सुरक्षा उपकरणे खरेदी 
करण्यासाठी सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून रुपये 
१२०.०० लक्ष (रुपये एकशे वीस लक्ष फक्‍त) इतकी रक्‍कम अर्थसंकल्पित करण्यात आली 
आहे.त्यापैकी संदर्भ क्र.१ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार रु. १२०.०० लक्ष इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेतेचे आधुनिकीकरण करणेकरीता सुरक्षा उपकरणे खरेदी 
करण्यासाठी संदर्भ क्र.१ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास या शासननिर्णयान्वये खालील अटींच्या 
अधीन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ शासननिर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग 
॥/उ.४ दिनांक ३०.१०.२०१५ मधील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. 


आ) उपकरणाचे खरेदीमुल्य बाजारभावापेक्षा अधिक राहणार नाही तसेच उपकरणाचा 
दर्जा उच्च प्रतीचा राहील, याची खात्री करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०८१६/प्र.क्र. २२८/तुरुंग-२ 


तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेतेचे आधुनिकीकरण करणेकरीता खरेदी करावयाच्या उपकरणांची 


गादी & 

अ.क्र उपकरणांचे नाव | किंमत कारागृह संख्या | एकुण रुपये 
(१ सी.सी.टिव्ही ४५,००,०००/- २ ९०,००,०००/- 
३ बंगेज स्कॅनर ४,००,०००/- २ ८,००,०००/- 
Bo जामर २२,००,०००/- a 22,00,000/- 
एकुण १,२०,००,०००/- 


२. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ विनिमय भाग-२ दिनांक १७ 
एप्रिल २०१५ भाग - पहिला उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र ७ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 
तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दिनांक २०.०४.२०१६च्या 
परिशिष्टात नमूद केलेल्या अटीस अधीन राहून प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन हा झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेतेचे आधुनिकीकरण करणेकरीता सुरक्षा उपकरणे खरेदी 
करण्यासाठी सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर झालेल्या रुपये 
१२०.०० लक्ष (रुपये एकशे वीस लक्ष फक्त) इतक्या रकमेपैकी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. 
अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दिनांक २०.०४.२०१६ नुसार ८०% निधीच्या मर्यादेत म्हणजेच रु. 
९६ लक्ष (रुपये शहाण्णव लक्ष फक्त) खर्च करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. सदर खरेदी शासनाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार व विहित पद्धतीने करण्यात यावी. 


४. यावरील होणारा खर्च मागणी क्र. मागणी क्र मागणी क्र बी-५ मुख्य लेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग 
(00)(109) तुरुंग (००)(१८) तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे (२०५६ ०२२२) 
(योजनांतर्गत योजना) ५२ यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री या लेखा शीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन 
सन २०१६-१७ या वर्षाकरीता उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०९१४१६२३५३६६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digital d by Prabhakar Atmaram Sankh 

P Ya b h a ka | ण यार म दावी 1 Maharashtra, र 

=Home Depart! it, postalCode=400032, 
t=Maharasht! 

At mM a la mM 2.5.4.20=16ca9b273a3e790c4aab4c479015f44 
d506ae481c2dc55f48d889691 ffa9939. 
cn=Prabhakar Atmaram Sankh 

S a n kh e Date: 2016.09.14 16:24:11 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०८१६/प्र.क्र. २२८/तुरुंग-२ 


२. कारागृह महानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

३. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पूणे, 

४. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)/औरंगाबाद, 

५. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर, 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य- १, मुंबई, 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य- २, नागपूर, 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य -२, नागपूर, 
१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११.अवर सचिव, वित्त विभाग,(व्यय ८/अर्थसंकल्प ११) मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१२.अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

१३.निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


